RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ४ , अंक ३८ ] 


शुक्रवार , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका - यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस 

आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , नागपूर-४४० ००१ , 

दिनांक ०६ जुलै , २०१८ . 


अधिसूचना 


क्रमांक १७७ ९ ४ -ई- २.- महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यांद्वारा महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर निवडून आलेले सदस्य श्री . महादेव जगन्नाथ जानकर 
यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील त्यांच्या जागेचा राजीनामा दिला असून, मा . सभापती , महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी गुरूवार , दिनांक ५ जुलै , २०१८ 
रोजी मध्यान्हानंतर, सदर राजीनामा स्वीकारला आहे . सदर राजीनामा स्वीकारल्यामुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ ० ( ३ ) ( ख ) अन्वये 
विधानपरिषदेतील त्यांची जागा शुक्रवार , दिनांक ६ जुलै , २०१८ पासून रिक्त झाली आहे. 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानपरिषद. 


भाग चार - क -५८ . 
एचबी-१६८३ . 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५ , शके १९ ४० 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 


Vidhan Bhavan , Nagpur - 440 001, 

Dated the 6th July , 2018 . 


NOTIFICATION 


No. 17794 - E - 2. — Shri Mahadev Jagannath Jankar, a member elected to the Maharashtra 
Legislative Council by the members of Maharashtra Legislative Assembly has resigned his seat 
in the said Council and his resignation has been accepted by the Hon . Chairman , Maharashtra 
Legislative Council on Thursday, the 5th July, 2018 afternoon . Consequent upon acceptance of 
his resignation , as per the provisions of Article 190 ( 3) ( b ) of the Constitution of India , his seat in 
the Maharashtra Legislative Council has become vacant with effect from Friday , the 6th July , 
2018 . 


DR . ANANT KALSE , 

Principal Secretary , 
Maharashtra Legislative Council. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ c , DIRECTOR , SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


